





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


Reg. No. NP CIT Y/236/2018-20 








वर्ष ७, अंक 92] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २५-३१, २०२१/चैत्र ४-१०, शके १९४३ 


[पृष्ठे १७, किंमत : रुपये १०.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी 


भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब 
व चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्‍त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश. 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 








अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
१-२ | भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 


२-१७ 











आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 

















lard 





शासकीय अधिसूचना : 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ४३३. 


नेमणुका, इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai - 400 032, Dated the 4" March, 2021. 


No. SPP-2020-U.0.R.05--D-XIV.— 


In view of the recommendation received from Home Department, Government of Maharashtra 


hereby cancels the appointment of Adv. Prashant Sathianathan as “Special Public Prosecutor” for con- 


ducting the case arising out of C.R. No. 02/2012 registered at ATS Police Station, Mumbai made under 
the Government Notification No. SPP.2012-A.8. 86-D-XIV, dated 31-10-2012 with immediate effect. 


No. SPP-2020-U.0.R.05--D-XIV.— 


In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Proce- 
dure, 1973 (Act No. II of 19774), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Vinod P. Phate as 
“Special Public Prosecutor” for conducting the Sessions Case No. 184/2016 and Session Case No. 185/ 
2016 in Hon’ble Special and Sessions Court, Akola and Hon’ble High Court, Mumbai Bench Nagpur 


which is arising out of A.T.S. C.R. No. 02/2012 registered at ATS Police Station, Kalachowky, Mumbai. 


अ.--एक-१ (91949), 


(9) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २५-३१, २०२१ / चैत्र ४-१०, शके १९४३ 





2. The Fees of Adv. Vinod P. Phate, Special Public Prosecutor, shall be paid by Home Department as 
per the fee schedule agreed by the Home Department. 


3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra 


Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984. 


4. The Government reserves the right to revoke/modify/ annul the order without assigning any 
reason. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


VAISHALI P. BORUDE, 
Section Officer. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ४३४. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक-अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-६७-२०२१.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 (2093 चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील yoo 
हेक्‍टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 




















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 




















उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे ; 














आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत). 








आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा) 











त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 














महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च 24-39, 2029 / चैत्र ४-१०, शके १९४३ ३ 

















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. ion 


-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 











तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 














अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०१०-११, 








गाव अंबापाटी, तालुका चिखलदरा, जिल्हा अमरावती. 





अनुक्रमांक भूमापन क्र. किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र 
(सं.मो. प्रमाणे चालता क्रमांक) 

(१) (२) (३) 
हे. आर 

१ १०/२ ० १६ 
२ १२/१ ० ०५ 
३ १६/२ ० ०६ 
8 20 ० ०७ 
4 30 ० ०५ 
भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ० ३९ 

अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव-पाझर तलाव प्रकल्प 





प्रकल्प कार्याचे वर्णन-पाझर तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 





समाजाला मिळणारे लाभ-प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक-यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची 








समस्या सुटणार आहे. यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जीवनमान उंचावुन प्रगती साध्य होणार आहे. 
अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही. सबब माहिती-निरंक 
अनुसूची-चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 








(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे. 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २५-३१, 2029 / चैत्र ४-१०, शके १९४३ 





अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम-प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 





(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता-निरंक. 





(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील-निरंक. 





टीप-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी, यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ४३५. 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक-अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-६८-२०२१.--- 





ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 (2093 चा 








३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 





विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१६-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील yoo 








हेक्‍टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 





समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल H 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश < उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 

















असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे ; 














आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत). 








आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा) 














त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 




















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 





परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. ion q 


-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च 24-39, 2029 / चैत्र ४-१०, शके १९४३ ष्‌ 











नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 





आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७०-४७-२०१२-१३, 








गाव सलोना, तालुका चिखलदरा, जिल्हा अमरावती. 





अनुक्रमांक भूमापन क्र. किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र 


(सं.मो. प्रमाणे चालता क्रमांक) 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ २४६ ० ८० 
२ २४७ अ ० १० 
भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ० ९० 
अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नांव-साठवण तलाव प्रकल्प 





प्रकल्प कार्याचे वर्णन-साठवण तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 





समाजाला मिळणारे लाभ-प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक-यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची 








समस्या सुटणार आहे. यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जीवनमान उंचावुन प्रगती साध्य होणार आहे. 
अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही. सबब माहिती-निरंक 
अनुसूची-चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 








(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम-प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 





(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता-निरंक. 





(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील-निरंक. 





टीप-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी, यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


अ.--एक-२ (१७५१), 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २५-३१, २०२१ / चैत्र ४-१०, शके १९४३ 





भाग १(अ. वि. पु) म.शा.रा., अ. क्र. ४३६. 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक-अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-६९-२०२१.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 (2093 चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१६-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील yoo 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 




















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश < उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 




















उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे ; 














आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) 








आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा) 











त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 




















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

















आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१६-१७, 
गाव सलोना, तालुका चिखलदरा, जिल्हा अमरावती. 














अनुक्रमांक भूमापन क्र किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र 
(सं.मो. प्रमाणे चालता क्रमांक) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ २४४ ० ६० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ० ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च 24-39, 2029 / चैत्र ४-१०, शके १९४३ ७ 





अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नांव- साठवण तलाव प्रकल्प. 





प्रकल्प कार्याचे वर्णन- साठवण तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 








समाजाला मिळणारे लाभ- प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक-यांचे कृषी व इतर उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या 





पाण्याची समस्या सुटणार आहे. यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जीवनमान उंचावुन प्रगती साध्य होणार आहे. 
अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही सबब माहिती - निरंक 
अनुसूची-चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 








(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम-प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 





(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता-निरंक. 





(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील-निरंक. 





cesar जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी, यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ४३७. 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक-अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-(७०-२०२१.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 (2093 चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील yoo 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





























आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 














उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) 








आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 


¢ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २५-३१, 2029 / चैत्र ४-१०, शके १९४३ 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा) 











त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 




















परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

















आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०१६-१७, 
गाव सलोना, तालुका चिखलदरा, जिल्हा अमरावती. 




















अनुक्रमांक भूमापन क्र किंवा गट क्रमांक संपादीत क्षेत्र 
(सं.मो. प्रमाणे चालता क्रमांक) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ &Y ० ०५६ 
२४९ ० १० 
भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ० १५ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव — साठवण तलाव प्रकल्प. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णण  - साठवण तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 





समाजाला मिळणारे लाभ - प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक-यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची 








समस्या सुटणार आहे. यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जीवनमान उंचावुन प्रगती साध्य होणार आहे. 
अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही सबब माहिती - निरंक 
अनुसूची-चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 








(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च 24-39, 2029 / चैत्र ४-१०, शके १९४३ ९ 





अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम-प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 





(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता-निरंक. 





(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील-निरंक. 


जमिनीच्या 


cesar जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी, यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 





दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२१. 


भाग १(अ. वि. पु) म.शा. रा., अ. क्र. ४३८. 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक-अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-१२९-२०२१.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (2093 चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१६-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


























आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश < उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
(यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता 
आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 














आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) 








आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा) 











त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 























परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिकारी याच्याकडुन भरपाई दिल्या जाणार नाही 











तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 


जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), (अपर वर्धा प्रकल्प), लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अ.--एक-३ (१७५१), 

















१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २५-३१, २०२१ / चैत्र ४-१०, शके १९४३ 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३-४७-२०१९-२०, 
गाव धारवाडा, तालुका तिवसा, जिल्हा अमरावती. 

















अनुक्रमांक मालमत्ता क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १/१ ० ४९ 
भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ० ४९ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव -- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन -- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ  -- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीच्या वाढ होऊन सिंचनासाठी, 





पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धानामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व 
रोजगार निर्मिती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पनात भर पडून शेतक-यांच्या 
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव धारवाडा, तालुका तिवसा, जिल्हा अमरावती. 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यता नाही. सबब माहिती निरंक. 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सदर प्रकरणी घरे/कुटुंबे बाधीत होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही.) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ, 
महसूल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम-प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता-निरंक. 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील-निरंक. 


टीप-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 
































भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ४३९. 
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093. 


क्रमांक-अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-१३०-२०२१.--- 





ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 (2093 चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 























महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च 24-39, 2029 / चैत्र ४-१०, शके १९४३ ११ 








आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
(यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता 
आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 














आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ; 








आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा) ; 











त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 























परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिकारी याच्याकडुन भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 











तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

















अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४-४७-२०१९-२०, 








गाव सिंदवाडी, तालुका तिवसा, जिल्हा अमरावती. 


अनुक्रमांक मालमत्ता क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १०/१ ० २२ 
Q १०/२ ० ३० 
३ १०/३३अपै ० ४५ 
४ 90/3 ३अपै ० ४५ 
५ १०/४ पै ० २९ 
& १०/४ पै ० ११ 
9 १०/४ पै ० ३८ 
é १०/५ ०८३ 
8 १०/६ ० ६२ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ३ ६५ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २५-३१, २०२१ / चैत्र ४-१०, शके १९४३ 














अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव -- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन -- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ  -- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीच्या वाढ होऊन सिंचनासाठी, 





पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धानामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व 
रोजगार निर्मिती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पनात भर पडून शेतक-यांच्या 
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. 





अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यता नाही. सबब माहिती निरंक. 





अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सदर प्रकरणी घरे/कुटुंबे बाधीत होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही.) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ, 
महसूल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे. 








अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम-प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता-निरंक. 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील-निरंक. 


टीप-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 

















अमरावती : शैलेश नवाल, 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ४४०. 


भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (एक) 
अन्वये . 


क्रमांक-कावि-अ.का.-भूसंपादन-पळशीघाट-२६३-२०२१.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (2093 चा 
30) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग, क्रमांक एम.आय.एस.-११-२०१४-सी.आर. ७१-ओ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरेता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 























आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश < उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च 24-39, 2029 / चैत्र ४-१०, शके १९४३ १३ 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत. ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे. 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. 








त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 























परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 








परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिकारी ion fay é 


जिल्हाधिकारा याच्याकडुन भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 











तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगाव जामोद, जि. बुलडाणा यांना पदनिर्देशित करित आहे. 

















अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-२०२०-२१, 
गाव पळशीघाट, तालुका जळगांव जामोद, जिल्हा बुलडाणा. 














अनुक्रमांक भूमापन क्र किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 

(१) (२) (३) 
हे. आर 

१ २८ १ २१ 

भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . १ २१ 

अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव -- जिगांव प्रकल्प, नांदुरा, जि. बुलडाणा. 





मौजे आडोळ खु. या गावाचे पुनर्वसनाकरीता जिगांव प्रकल्पाचे बुडित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव. 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याच 
बरोबर ग्रामिण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन 
शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) 
सुधारणा होणार आहे. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन - 
समाजाला मिळणारे लाभ  - 




















अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दुर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक-यांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत असल्याने तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापित 
होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे. 


























अ.--एक-४ (१७५१), 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २५-३१, २०२१ / चैत्र ४-१०, शके १९४३ 





अनुसूची-चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 





अतिरिक्‍त संचालक भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली-११० ००३ क्रमांक जे-१२०११-२२-२००७- 
आयएआय, दिनांक ११-२-२००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण क्रमांक २ कलम ६(२) 
चे WHA provided that in respect of irrigation project where the process of Environment Impact Assessment is 








required under the provision of any other law for the time being in force, the provision of the Act relating to Social 
Impact Assessment shall not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही. 


अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उदयोगधंदयांना : सबब, प्रशासक नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन 
शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास 
शेतक-यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त 
जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. 
सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती 
अथवा गांवठाण बाधीत होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 


























आहे. 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा. 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. : शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र. आर.पी.पी.ए.- 
त्या अधिसूचनेचा तपशील २०१५/र-ओ, दि. १०-६-२००१५. तपशील 





टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


बुलडाणा : एस. राममुर्ती (भा प्र.से.), 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 





भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ४४१. 


आदेश 





क्रमांक कलि-राजस्व-१-कावि-२५८-२०२१.-- 








राज नैतिक सेवा विभागाचे शासन निर्णय क्र. पी.-१३-दोन-बी, दिनांक १६ जानेवारी १९५८ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर 


जिल्हाधिकारी ion fay जिल्ह्याकरीता fay 


करून मी, , यवतमाळ जिल्ह्याकरीता सन २०२१ या वर्षाकरीता खालीलप्रमाणे तीन स्थानिक सुट्टया घोषीत करीत आहे. 








अनुसूची 
अ. क्र. कोणत्या कारणास्तव दिवस दिनांक स्थानिक सुट्ट॒याचे क्षेत्र संपूर्ण यवतमाळ जिल्हा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
अक्षय तृतीया शुक्रवार १४-५-२०२१ जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय व अधिकोष सोडून 
वटपौर्णिमा गुरुवार २४-६-२०२१ 
३ धनोत्रयोदशी मंगळवार २-११-२०२१ 





सदर आदेश यवतमाळ जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय व अधिकोष यांना लागू होणार नाही. 


यवतमाळ : एम. देवेंदर सिंह, 


दिनांक ८ मार्च २०२१. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च 24-39, 2029 / चैत्र ४-१०, शके १९४३ १५ 





भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ४४२. 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 





वाचा.--म. शा. महसूल व वन विभाग यांचे परिपत्रक क्र. एलक्युएन-०१-२०१७-प्र. क्र. १२-भाग-अ-२-मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, दिनांक २५-१-२०१७. 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत . 


क्रमांक अका-भू.सं-कावी-१६४-२०२१.--- 








ज्याअर्थी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.) विभाग, अमरावती यांनी सिंचन तलाव रायपूर ने बाधीत होणा-या सिंचन 





तलावाचे कामाकरीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ३-२०१५-प्र.क्र.३४-अ-२, दिनांक १२-०५-२०१५ 





व दिनांक ३०-०९-२०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, 
जिल्हा परिषद (ल.पा.) विभाग, अमरावती यांचे नांवे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र. ३३६२-१८, दिनांक ०६-१०-२०१८ भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०१-४७- 








२०१८-१९, मौजा रायपूर एकूण क्षेत्रफळ ०.६१ हे. आर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 








आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश क्र. ९२०-१८, दिनांक २६-१०-२०१८ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय 





दिनांक १२-०५-२०१५ व दिनांक ३०-०९-२०१५ आणि तदनुषंगीक शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक, महसूल व वनविभाग क्र. एलक्युएन-०१- 





२०१७ प्र. क्र. १२-अ-२ दिनांक २५-०१-२०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 





त्याअर्थी, आता, (१) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी, संदीपकुमार श. अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर याद्वारे 


अनुसूची (एक) 





खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीह्वारे थेट खरेदी पद्धतीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.) विभाग, अमरावती 





यांचे नांवे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. आणि 


अनुसूची (दोन) 





प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, 2093 मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेडयुल १ च्या 











तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परिगणित होणा-या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्‍कम वाढीव देऊन, मोबदला निश्‍चित करण्यात 


येईल. 
अनुसूची (तीन) 








संबंधीत भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 





(ल.पा.) विभाग, अमरावती यांचे नांवे खरेदी देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्‍चित केलेला मोबदला संपूर्णता व 





अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे. 








(२) संबंधीत भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा 





परिषद (ल.पा.) विभाग, अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत. 





(३) संमती पत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग (ल.पा.) अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये 











उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत/उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद उपविभाग (ल.पा.) अचलपूर यांचेमार्फत 





भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 








(४) सदर प्रकल्पासाठी निश्‍चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखडयाची प्रत उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 





उपविभाग (ल. पा.) अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तीना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली 
ठेवण्यात आली आहे. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २५-३१, २०२१ / चैत्र ४-१०, शके १९४३ 





अनुसूची (एक) 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०१८-१९, मौजा रायपूर, ता. अचलपूर, जिल्हा अमरावती, 








जमिनीचा 


प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट (खरेदी घ्यावयाच्या) जमिनीचा तपशील 








अ.क्र. गाव गट सर्व्हे क्रमांक भूधारणा प्रकार ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र खरेदी करावयाचे क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
हे. आर हे. आर 
१ रायपूर २८/२ १ २ ०४ ० ६१ 
एकूण . . २०४ ० ६१ 


संदीपकुमार श. अपार, 
अचलपूर : उपविभागीय अधिकारी तथा, 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२१. भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर. 


भाग १(अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ४४३. 
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये. 


क्रमांक उविअ-अका-भूसं-कावि-५१-२०२१.--- 











ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 





मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यापुढे ज्याचा उल्लेख, “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याचा कलम 





११ पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १९६६, दिनांक ०६ जुलै २०१७ अन्वये प्रारंभीक 














अधिसूचना काढलेली आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक 





तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे. 


जिल्हाधिका 


आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या -याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेल्या अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 

















घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 


आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 








“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या योजनेचा सारांश अनूसूची-चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी सखाराम प्रकाश मुळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च 24-39, 2029 / चैत्र ४-१०, शके १९४३ १७ 








अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०१८-१९, गावाचे नाव मौजे गिंभा, ता. मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम 
अ.क्र. सर्व्हे नंबर/गट नंबर अंदाजे क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 

२८ ० १६२ 

२ ४३ ० १३२ 

एकूण . . ० २९४ 





संपादनाचे प्रयोजन .--पर्यायी वळण रस्त्याचे कामाकरिता. 











अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : धामणी (सं) ल. पा. योजनेच्या बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या वळण रस्त्याकरीता. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : धामणी (सं) ल. पा. योजनेच्या बुडीत गेलेल्या वळण रस्त्याकरीता. 
सामजिक फायदे : प्रकल्प पूर्ण झालेला आहे. परंतु शेतक-याची जमीन रस्त्याच्या कामाकरीता आवश्यक 





आहे. क्षेत्रातील संबंधित शेतक-याचे जिवनमान उंचावणार आहे. 
अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 
अनुसूची-चार 





समाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा (सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणा-या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १३ मार्च 
२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त, सबब माहिती निरंक 
अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 











(१) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याता : आवश्यक नाही. सबब माहिती निरंक 
आले आहे. त्याचे पदनाम 

(२) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

(३) प्रशासकाची नियुक्‍ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे: निरंक 
त्याचा तपशील 


जमिनीचा 'जमिनीच्या 


टीप.--उक्त /जमिनीच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात पाहता येईल. 








सखाराम पी. मुळे, 
मंगरुळपीर : उपविभागीय अधिकारी तथा, 
दिनांक ८ मार्च २०२१. भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर. 


अ.--एक-६ (१७५१). 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


